मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायमूर्ती व 
त्यांच्या कुटुंबियांच्या २७ आकस्मिक व ५ 
गंभीर आजारा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
आजारावरील वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : वैखप्र-२०१७/प्र.क्र.१०/१७/राकावि-२ 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय संकूल इमारत 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक -०४ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक वैखप्र-२०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/राकावि- 
२, दिनांक २७ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक वैखप्र-२०१७/ 
प्र.क्र.१०/२०१७/राकावि-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

संदर्भ क्रमांक २ अन्वये निर्गमित केळेल्या शासन निर्णय शुध्दीपत्रका मधील अनुक्रमांक २ 
समोरील दुरुस्तीमध्ये नमुद, “परिच्छेद २ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायमुर्ती व त्यांचे 
कुटुंबियांना उक्त नमुद अ ते ड बाबींवरील होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चास मंजुरी देण्याचे पूर्ण अधिकार 
मा.मुख्य न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे”, याऐवजी 
“परिच्छेद २ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायमुर्ती व त्यांचे कुटुंबियांना उक्त नमुद अते ड 
बाबींवरील होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चास मंजुरी तसेच, वैद्यकीय उपचारावरील खर्चासाठी अग्रीम 
(Advance) मंजूरी देण्याचे पूर्ण अधिकार मा.मुख्य न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे*, असे वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक विधी व न्याय विभागाने सादर केलेल्या नस्ती क्रमांक एमईडी- 
६७१४/९७९/प्र.क्र.१२३/का-चार व त्यास वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७६/सेवा-५, 
दिनांक ०७.०९.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०१७/प्र.क्र.१०/१७/राकावि-२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२७१२५६१९२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by Digitally signed by Govind Changoji 
Govind oh 
DN: c=IN, o=Government Of 
ee Maharashtra, ou=PHD Department, 
C h a Nn g OJ | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c 
शि 6c2adf97629debbf12176865f2683a6eb 
B h | se 9318e8, cn=Govind Changoji Bhise 
Date: 2019.10.04 15:34:50 +05'30' 
vu गोविंद 
डॉ. भिसे 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महाराष्ट्र राज्याचे मा.राज्यपाळ यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री महोदयाचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
) मा.मंत्री (वित्त)यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्रीआरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 

) 


मा.मंत्री(विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महा प्रबंधक, उच्च न्यायालय,मुंबई 


2) 


१०) प्रबंधक, उच्च न्यायलय, Fag, Wels, नागपूर/औरंगाबाद. 

११) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (वैद्यकीय), मुंबई. 

१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 

१४) कार्यासन सेवा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


१५) कार्यासन-४, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१७ निवडनस्ती, राकावि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


